महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड 
केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम, 
२०२२ सोबतच्या अनुसूचीनुसार राज्य 
उत्पादन शुल्क विभागांतर्गत ३ संवर्गातील ९ 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय, क्र. इएसटी-१७२२/प्र.क्र.१०३/राउशु-१ 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- १) महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती 


अधिनियम, २०२२ (सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४५) 


२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-११२२/प्र.क्र.१२८/१६-ब, 


दि.२१.०९.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या उक्त वाचा येथील क्र.२ येथे नमूद शासन निर्णयातील 


निर्देशानुसार, महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती 


अधिनियम, २०२२ सोबतच्या अनुसूचीतील राज्य उत्पादन शुल्क विभागांतर्गत ३ संवर्गातील ९ 


अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम, 


२०२२ सोबतच्या अनुसूचीनुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 3 संवर्गातील खाळील ९ 


अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकारी / कर्मचाऱ्याचे नाव 


संवर्ग 


गट 


श्री. आश्चिनकुमार श्रीमंत माने 


श्री.योगेश राजीव सरणीकर 


१ 

2 

3. श्री.संग्राम उदय डुबल 

४ | श्रीमती रत्नमाला राजेद्र गायकवाड 


५ | sacl समिनाबाबू ए.रजाक बागवान 


उप अधीक्षक 


गट-ब 


श्री.श्रीकांत पांडुरंग कोकाटे 


सहाय्यक आयुक्‍त 


गट-ब 


श्री.अक्षय रमेश साळुंखे 


& 
७ श्री.विजय महावीरसिंग मारोड 
८ 
९ 


श्री.प्रितम राजकुमार पडवळ 


दुय्यम निरीक्षक 


गट-क 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७२२/प्र.क्र.१०३/राउशु-१ 


२. सदरहू अधिसंख्य पदांच्या वेतनावरील होणारा खर्च विभागातील अधिकाऱ्यांचे वेतन व भत्ते 
ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात त्याच लेखाशिर्षाखाली टाकून तो त्या-त्या वर्षाच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची 
नियुक्‍ती अधिनियम, २०२२ ला अनुलक्षून सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय, दि.२१.०९.२०२२ मधील निर्देशानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१११७१८१६०३७०२९ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sandeep Gorakhnath Dhakane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


S a n d ee p G 0 fa k h n a t h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a447323 


D h a ka ne 4ebcc421d084d8890fc37c8f673, cn=Sandeep 


Gorakhnath Dhakane 
Date: 2022.11.17 18:17:02 +05'30' 


(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मा.मंत्री,राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२) प्रधान सचिव (रा.उ.शु.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

३) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

७) वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई, 

८) सह / उप सचिव (कार्या.१६-ब/सीपीटीपी), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 

१०) सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

११) निवडनस्ती (राउशु-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


